कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम 
विज्ञान संस्था, मुंबई आणि प्रादेशिक कामगार 
संस्था, नागपूर या आस्थापनांना सुधारित 
वेतनसंरचना लागू करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक-१ क्र. एमएलआय-०३१९/प्र.क्र.१९/काम-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ मार्च, २०२२ 


संदर्भ: १) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक,दि.१७/०८/२०२१. 
२) संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था यांचे पत्र क्र. 
मश्रविसं/९९९, दि.०४/१०/२०२१. 
) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन शुध्दीपत्रक समक्रमांक,दि.२२/०३/२०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक-१ :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक ३ अन्वये शासन शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात आळे आहे. सदर 


शुध्दीपत्रकामध्ये परिच्छेद H.3 येथे खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात येत आहे. 


“सदरचे शासन शुध्दीपत्रक हे वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३६४/२०२१/ 


सेवा-९, दि.१७/०३/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक -१ महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥११॥४/७५0॥8.9०५.१ या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३२४१११८०१२३१० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by SHASHANK MADHAV ५५६ 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY AND 
LABOUR DEPARTMENT, ICode=400032, st=Maharashtra, 
A. 


20=6b4e6443f4621997398029547f7 1d89e32e391d622c519f39893 
178c30b, pseudonym=4050B2BBA585485C9F7047F2204D5 1F56E2363FA, 


MADHAV SATHE प व 
(श.मा.साठे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 
३) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 


शासन शुध्दीपत्रक- १ क्रमांकः एमएलआय-०३१९/प्र.क्र.१९/काम-६ 


) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय ,मुंबई. 
) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उ.ऊ.व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) संचालक, कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई, 

७) उपसंचालक, प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर, 
) 
) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१०)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
११)जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 
१२)वित्त विभाग (कार्यासन सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई-३२., 
) 
) 


१३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (युएनआय-१), HATHA, मुंबई-३२., 
१४) निवडनस्ती ( कामगार-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


